SS\0: \Botade-1\SPL-8\G.R-Com. Solapur 


गृह विभाग (विशेष), मंत्रालय, 
मुंबई goo ०२२. 
दिनांक :- २३ ऑगस्ट, २००४. 
अधिसूचना 
मुंबई होमगार्डस क्रमांक, एयजीएस ०५००/९३०/८९/विशा.८ :- मुंबई होमगार्डस्‌॒ अधिनियम 
अधिनियम. १९४७ च्या कलम २ मधील पोटकलम (२) व मुंबर्ड होमगार्डस्‌ नियम १९५३ च्या नियम 
१९४७. ६ २ (ओ) आणि नियम ८ मधील पोटनियम (१) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा 


वापर करुन महाराष्ट्र शासन श्री. बालाजी गोविंदराव चव्हाण यांची जिल्हा समादेशक, 
होमगार्ड, नांदेड, या पदावर त्यांच्याविरुध्द न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या फौजदारी 
गुन्ह्याच्या न्यायतिर्णयाच्या अधिन राहून त्यांनी सदर पदाचा कार्यभार म्विकारल्याच्या 
दिनांकापासून पुढील आदेश होईपर्यंत किंवा जास्तीत जास्त 6 वर्षे इतक्या 
कालावधीकरिता नियुक्ती करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने. 


ST 
( किरण ठाकूर ) 
उप सर्चिद. गृह विभाग (विशेष), महाराष्ट्र शासन. 
क्रमांक. एचजीएस ०५००/९२०/८९/विशा. ८ 
गृह विभाग (विशेष), मंत्रालय,मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २२ ऑगस्ट, २००४. 


प्रत, माहितीसाठी व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित. 

महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक, औरंगाबाद परिक्षेत्र, औरंगाबाद. 

जिल्हादंडाधिकारी तथा जिल्हाधिकारी, नांदेड 

पोलीस अधिक्षक, नांदेड 

' जिल्हा समादेशक. होमगार्ड, नांदेड 

श्री. बालाजी गोविंदराव चव्हाण. 

रा.डतवारायाजार. नांदेड. 

जिल्हाधिकारी. नांदेड यांचेमाफत) 

व्यवस्थापक, मध्यवर्ती शासकीय मुद्रणालय. यर्नीरोड. मुंबई (२ प्रतीसह) 
२. त्यांना विनंती करण्यात येतें की, सोबतची अधिसुचना महाराष्ट्र राजपत्र भाग-१ 
मध्ये एमिध्द करण्यात यावी व त्याच्या १५ प्रनी या विभागास पाठठिण्यात याव्यात. 


उप सचिव, गृह विभाग (विशेष), महाराष्ट्र शासन. 


